राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक 
आकडेवारी कार्यालय आस्थापनेवरील ५२ 
अस्थायी पदांना सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षात दि.०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १२ एप्रिल २०१८ 
वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०१७/४८१/प्र.क्र.१४७/कुक, 

दि.३१.०१.२०१८ 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ व प्र),मुंबई यांचे पत्र क्रमांकःसंआसे/ आस्था/कक्ष ५/टे. 

५/५२ अपदे/१५२७-२९/१८ दि. ०७.०४.२०१८ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक,दि.०५ मार्च,२०१८. 


प्रस्तावना - 

उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना शासन निर्णय दि.३१.१.२०१८ अन्वये 
दि.०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असुन त्यापुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ व प्रो, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने उप संचाळक, आरोग्य सेवा, राज्य माहिती व 
जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय पुणे येथे कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी 
कार्यालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 


३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
कालावधीत आयुक्‍तालयामार्फत आकृतीबंधास मान्यता घेतळी जाईल या अटीच्या अधिन राहुन 
मान्यता देण्यात येत आहे. ५२ अस्थायी पदांचा जिल्हानिहाय तपशिळ या शासन निर्णयासोबत 
परिशिष्ट-अ सोबत जोडला आहे. 


उपरोक्त ५२ अस्थायी पदांवरील खर्च सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात मागणी क्रमांक-आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ८० , सर्वसाधारण 
००४-आरोग्य व सांख्यिकी मूल्यांकन (०१) (०१) जीवनविषयक आकडेवारी आणि आरोग्य विषयक 
माहिती केंद्र (२२१० १०८२) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१०२७४८१८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a7788b3b3 1 e2d9269bcbfd9588a6ee4771 


341780133d295a56dd4ef476977773, 


7 serialNumber=3b8f98f1c1 82bf458a4deee399a724 
a al ५ | al g 1b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, 


cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2018.04.13 12:47:18 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर 
2. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई . 

३. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई. 

४. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण , पुणे. 

५. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

६. सह संचालक, आरोग्य सेवा (नियोजन), आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई. 

७. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 


कार्यालय, पुणे. 

८. नियंत्रक लेखा परीक्षा व लेखा सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य), पुणे 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्व) 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे,नागपूर,पुणे,नाशिक,औरंगाबाद,अकोला,कोल्हापूर 
व लातूर 

११.वित्त विभाग (व्यय -१३/आ.पु.क, , मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.निवडनस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 


विवरण पत्र 


उप संचालक आरोग्य सेवा (आमाजिआ) पुणे-१ यांचे कार्यालयातील आरोग्य व सांख्यिकी मुल्यांकन नियंत्रण कार्यक्रमासाठी मंजूर असलेल्या ५२ 
अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


लेखाशिर्ष -२२१०-वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य ८०-सर्वसाधारण ००४-आरोग्य व सांख्यिकी मुल्यांकन (०१) (09) जिवनविषयक आकडेवारी 
आणि आरोग्य विषयक माहिती केंद्र (२२१० -१०८२) मागणी क्रमांक आर-१ 


अ.क्र | जिल्हा पदनाम एकूण 

बं ता Sa SS क्क a eS अस्थाई पदे 

सांख्यिकी | सांख्यिकी | सांख्यिकी | संगणक | संगणक | कनिष्ठ | शिपाई | यंत्रखोली | सांख्यि 

अधिकारी | पर्यवेक्षक | अन्वेषक | पर्यवेक्षक | चालक | लिपीक | giv | परिचर | of 

वर्ग-२ वर्ग-३ । वर्ग-३ वर्ग-३ । वर्ग-३ | वर्ग-३ वर्ग-४ | सहाय्य 

क वर्ग-३ 
१ २ ३ ४ षु & ७ ८ ९ १० ११ १२ 
हवि प्राचार्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 
१ | नाशिक १ शशी iz शि aa al | | q 
२ | जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१ | नंदूरबार १ [=| चिं 0 | Ea [ (asl al q 
२ सिधुदुर्ग 9 Lo ol i i Ea Le ie] na 9 
3 | औरंगाबाद q =] a ce | | es] | q 
४ | जालना १ Lo | tial L =) = ae 1. | mal q 
4 हिंगोली १ maa is a Le] ea al a q 
& लातूर 9 Le | ee a er प्न | a 9 
\9 बीड q aa eal ia Leo an kal al q 
८ | वाशिम १ १ eal = | al eal Ls] | 2 
8 गोंदिया q ॥_ 2 _| ey a | Baad eal | | २ 
१० गडचिरोली 9 | bal | ma al 1. | शि 9 
49 हिगोली [4 9 he a oa al fee] 0 | 9 
एकूण a] Q re a ie ai mal pa १३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 


(३) | जिल्हा क्षयरोग केंद्र 
१ । ठाणे Le ST q [| q 
2 | रायगड ea ॥ १. | १ [4 q 
३ | रत्नागिरी ee 4 Lo] q | q 
४ पुणे = Le q fee. q 
५ | सातारा हिं aca q | q 
६ | अहमदनगर दिं i | q f=) q 
७ | नंदूरबार ea i = | q he | १ 
८ | कोल्हापूर aa ॥ = | १ al १ 
९ । सांगली a [ | १ fs] १ 
१० | सिधुदुर्ग ka i | q eal q 
११ | जालना | Les | q poet q 
१२ | हिगोली 1) i= | q | द 
१३ | लातूर a Ld q Le] q 
१४ | अकोला ह्म i q (| q 
१५ | वाशिम [ed io] q | q 
१६ | बुलढाणा ie i = | q [| q 
१७ | गडचिरोली Re haa q ka q 
१८ | भंडारा ee [=] q (i | १ 
१९ । चंद्रपूर ibe ॥ 4 १ al १ 
एकूण | eed विकि १९ to] १९ 
४ | उपसंचालक आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 
१ | औरंगाबाद ea Ld q tee | q 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१७/४८१/प्र. क्र. १४७/ कु.क. 


५ | उप संचालक आरोग्य सेवा (आमाजीआ) 


q पुणे Le] Ll [Le 2 q al ९ 
६ । बंदरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय,पुणे 
q पुणे यि Loy, sl zz ea ) q q 
i] सहाय्यक संचालक,आरोग्य सेवा कुष्ठरोग, 
१ । रायगड [= | [J Le 4 eal (i) q q 

सातारा | =] nae Be aa q q 
२ 

बीड | a aa | al q १3 
3 

बुलढाणा | शिश गन = ial q q 
४ 

भंडारा ie (> | 4 i a १ १ 
षु 

ठाणे प्न शा निक | eal q q 
& 

एकूण [eed (| a द्वि ka द & 
¢ | कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र 
q नागपूर ee ha Le Ea | q q 
२ पुणे ea aa Pe] शशि ल्म q q 

एकूण ial Le 10 | Lae] 1... | २ २ 
एकूण (१ते ८) णं २ २१ २ [| ९ 4Q 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


